केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) करिता 
Single Nodal Agency (SNA) व Nodal 
Officer यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम-२०१७/प्र.क्र.१३४/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १४ जुले, २०२१ 


वाचा:-१) भारत सरकार यांच्या वित्त मंत्रालयाचे कार्यालयीन ज्ञापन F.No.9 (93)/PEMS/ 
FCD/2020, दि.२३.३.२०२१. 
२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा-प्रशा-४, 
दि.१ जुले, २०२१. 


प्रस्तावना:- 


केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे, तसेच निधी 


विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन 


दिनांक २३ मार्च २०१९ रोजीच्या ज्ञापनान्वये सुधारित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले 


आहेत. त्यास अनुसरून वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत 


योजनांचे निधी वितरण व विनियम व्यवस्थापन (PFMS) बाबत सुधारित सूचना दिलेल्या आहेत 


त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमळबजावणीसाठी एका Single Nodal Agency (SNA) ची 


नेमणूक करून त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र 971916 Bank Account उघडणे 


आवश्‍यक आहे. तसेच सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव 


दर्जाच्या अधिकाऱ्याची Nodal Officer BUT नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्देशीत केले आहे. त्यानुसार 


वन विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता Single Nodal Agency व Nodal Officer ची नियुक्‍ती 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार वन 


विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०१७/प्र.क्र.१३४/फ-२ 


नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांची Single Nodal Agency म्हणून नियुक्‍ती 


करण्यात येत आहे. 


२. be पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयासाठी उप सचिव, (वने) यांची Nodal Officer म्हणून 


नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


३. केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता दि. १ जुले २०२१ पासून सुधारित कार्यपद्धतीनुसार निधी प्राप्त 


होणार आहे. त्यामुळे वरीलप्रमाणे नियुक्‍त Single Nodal Agency प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 


(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी 


वितरण व विनियोग व्यवस्थापनबाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील परिपत्रकान्वये 


दिलेल्या सूचनांनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही तातडीने करावी. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात करण्यात आळा असून त्याचा सांकेतांक २०२१०७१४१५२६०८८८१९ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Atul Ashok 011: 
Kode Zins eae 
(अतुल कोदे) 
सह सचिव 
महसूल व वन विभाग 


प्रति :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
४) सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१०/ कोषा-प्रशा-४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 
) 


५) उप सचिव, नियोजन विभाग (१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७) ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

८) निवडनस्ती , फ-२ कार्यासन,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


193b05957cb29b7e95265d3ac52d366 
cn=Atul Ashok Kode 


